महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, 
विभागीयआयुक्‍्त / जिल्हाधिकारी / जिल्हा 
परिषद /तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 

दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १६ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक ११.०२.२०१६ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक २१.०९.२०१६ 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १०.०२.२०१७ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ११.०९.२०१९ 
५) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. आकृति-२०११/प्र.क्र. ५/मग्रारो-३, दि. ३१.५.२०११. 
६) नियोजन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. आकृति-२०११/प्र.क्र. ५/मग्रारो-३, दि. २२.६.२०११. 
) 
) 
) 


Cc 


७) नियोजन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. आकृति-२०११/प्र.क्र. 4/AARI-3, दि. 929.2099. 
८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. आकृति-२०१०/प्र.क्र. ७३/मग्रारो-३, दि. १५.९.२०११. 

९) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०१४/प्र.क्र.२१/मग्रारो-३, दिनांक 09.03.2098 
qo) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. इपीडी-१०१४/प्र.क्र.२०४/का-१४२१, दिनांक ०२.०७.२०१४ 
११) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०१४/प्र.क्र.१६८/मग्रारो-३, दि. 93.99.2098 
१२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.२९/मग्रारो-३, दि. १०.१०.२०१६ 
१३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. ०६.०३.२०१७ 
१४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. ०९.१०.२०१७ 
१५) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. २०.०१.२०१८ 
१६) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. १३.०३.२०१८ 
१७) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. ०४.१०.२०१८ 
१८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र: आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दि. १३.०३.२०१९ 


प्रस्तावना 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
करणेसाठी शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक १३.०३.२०१९ अन्वये 


विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, तालुका स्तर व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 


रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्तालयातील एकूण १०७३ पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते 


दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 


हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उक्त १०७२३ पदांची आवश्‍यकता आहे. सबब, विभागीय 


आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका स्तरावरील १०५२ पदे अस्थायी असल्याने 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


त्यांना तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्‍तालय, नागपूर 


येथे निर्माण करण्यात आलेली २१ पदे अशा एकूण १०७३ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ पासून पुढे 


मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 


११.०९.२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या 


कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार या शासन 


निर्णयान्वये रोजगार हमी योजनेंतर्गत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका 


स्तरावरील कार्यालयातील कार्यरत असलेल्या एकूण १०५२ पदे व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 


रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्‍तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेली २१ पदे 
अशा एकूण १०७३ पदांना दि. ०१.१०.२०१९ ते दिनांक 28.02.2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 


शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर पदांचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट क्र. १ ते ५ मध्ये 


दर्उविण्यात आला आहे. 


२. मंजूर पदांपैकी सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 


३. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र नागपूर, विभागीय 


आयुक्त (रोहयो), जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


जिल्हा परिषद तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व एकूण 


पदांचा आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती दिनांक ३१.१०.२०१९ 


पूर्वी विभागास सादर करावी. जेणेकरुन दिनांक २९.०२.२०२० पूर्वी सुधारित आकृतीबंधास 


उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेता येईल. 


४. Wax मुदतवाढ दिलेल्या पदांवरील खर्च मागणी क्रमांक “ओ-३, मुख्यशिर्ष-२५०५, ग्रामीण 
रोजगार-६०-इतर कार्यक्रम-००१- रोजगार हमी योजना-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
(०१(०१) रोजगार हमी योजना- (२५०५००२२)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाच्या 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 


दिनांक ११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२०२०३०२५८०१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Pramod 500१ ---:५०५-५॥५ 
5 h | n d e sumer se2t268830 4a70ddb0c9df502ae456e874b1b 
( डॉ प्रमोद fare 15:41:30 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 
=a 


(>. 


o~ 
wes 


प्रधान सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०)सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपानगर वगळून) 

92) आयुक्त, मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर 

१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४) उपायुक्त (मग्रारोहयो), सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

१५) सर्व उपजिल्हाधिकारी (मग्रारोहयो), (मुंबई हहर व मुंबई उपनगर वगळून) 

१६) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१७) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


GS ८-४ 


८ 


me) 


१८)संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, बांद्रा, मुंबई. 

१९) संचालक, SB व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२०)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मुंबई WEY व मुंबई उपनगर वगळून) 

29) वित्त विभाग (कार्या- व्यय-८ /वि.सु.-१) 

२२)सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी नियोजन विभाग, (मग्रारोहयो) 
२३) कार्यासन मग्रारोहयो-१ (सारग्रंथासाठी) 

२४) निवडनस्ती, मग्रारो-३ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक २०.०९.२०१९ चे सहपत्र 
परिशिष्ट-१ 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र AYA SAA आकृतिबंध 


अ.क्र पदाचे नांव पदांची संख्या 
li, eal आयुक्त (भा.प्र.से) | “ग 
२. सह आयुक्‍त (अधिक्षक अभियंता जलसंपदा) 1१ 
३. उप आयुक्त (अधिक्षक कृषि अधिकारी) (२ जी. --| 
४. सहाय्यक आयुक्‍त (उप जिल्हाधिकारी) 1१ 
प्‌. सहाय्यक आयुक्‍त (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी) शिळ तागा 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा) ॥.. __ ae 
नायब तहसिलदार a ee 
लेखाधिकारी [= ee 
९. विस्तार अधिकारी शिळ तनी 
| 90. कनिष्ठ अभियंता (जलसंपदा) a cn 
| 99. १. संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी) a a 
१२. संशोधन सहाय्यक (सांख्यिकी) 1 ee 
१३. सहाय्यक लेखा अधिकारी a ee 
१४. लघुलेखक (Seq श्रेणी) a ae 
१५. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) शिका 
१६. कृषि सहाय्यक a ae 
१७. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर २ 
ac: लिपिक-टंकलेखक ३ 
एकूण २१ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक २०.०९.२०१९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट २ 
विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा सुधारीत आकृतिबंध 
प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील पदांची संख्या | एकूण 
अ.क्र. । पदांची नांव कोकण | नाशिक | पुणे औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
ee ail २ ३ | ४ | 4 & | 6 | ८ ९ 
Ee ae al उपायुक्‍त (रोहयो) La Pee esl Ea ti | hee | & 
२. | अधिक्षक कृषि | णं णि a | . ६ 
अधिकारी 
३. | कार्यकारी अभियंता | षि पिं हिंग 1. aa & 
(जलसंपदा) 
४. । उपमुख्य कार्यकारी शि | हिं शि | |. & 
अधिकारी 
(म.वि.से.) गट-अ 
५. | नायब तहसिलदार चि | १_| दिवड =a it 24. .)| ie “A & 
६. | लेखाधिकारी a शिश बिड fs sae iI ,- त: fl बिड & 
सहाय्यक el a aa ea Ld ka & 
लेखाधिकारी 
८. | कनिष्ठ 7 7 i a | 7 ह 
अभियंता/सहाय्यक 
अभियंता/शाखा 
अभियंता 
(सा.बा.वि.) 
९. | अव्वल कारकून षु षु षु षु ४ ४ २८ 
a लघुलेखक २ २ २ २ २ २ १२ 
(नि.श्रेणी) 
| 99. | लघुटंकलेखक २ २ २ २ २ २ १२ 
१२. | लिपिक- २ २ २ २ २ २ १२ 
टंकलेखक 
१३. | लेखा लिपिक ol ee | 1 १_| वि वा i oe iE १_| नि 
१४. | वाहन चालक ३ ३ ३ ३ ३ ३ १८ 
१५. | शिपाई ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
एकूण २७ २७ | २७ २७ २६ २६ | १६० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक २०.०९.२०१९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट ३ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सुधारीत आकृतिबंध 


अ.क्र. जिल्हा wy wy कनिष्ट सहा. नायब | अव्वल | लघू ।|लिपिक- area |शिपाई | एकूण 
जिल्हा- | अभियंता | अभियंता लेखा |।तहसिल | orp टंकलेख |टंकलेख [चालक 
धिकारी | (ज.सं) ।(सा.बा.वि) | अधिकारी | दार न क क 

१. ठाणे १ | -- | q q | --_| १ | --_| १ | -- | | -- | 4 
2. पालघर १ q q q q q q q q q qo 
3. रायगड q q q q q q q q q q qo 
४. रत्नागिरी १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १० 
ष्‌. सिंधुदूर्ग १ q q q q q q q q q १० 
६. नाशिक १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १० 
७. धुळे q q q q q q q q q q १० 

नंदुरबार १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १० 
९. जळगांव q q q q q q q q q q १० 
१०. अ. नगर q q q q q q q q q q qo 
११. पुणे q q q q q q q q q q qo 
१२. सातारा q q q q q q q q q q qo 
१३. सांगली q q q q q q q q q q qo 
१४. सोलापूर १ १ १ q q q q q q q qo 
१५. कोल्हापूर | १ १ q q q q q q q q qo 
१६. । औरंगाबाद १ q q q q q q q q q qo 
१७. जालना १ q q q q q q q q q qo 
१८. परभणी १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १० 
१९. हिंगोली १ q q q q q q q q q १० 
२०. बीड १ १ १ १ १ १ १ १ q q qo 
२१. नांदेड १ q q q q q q q q q १० 
२२. उस्मानाबाद) १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १० 
23. लातूर १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १० 
२४. | अमरावती १ १ १ १ १ १ १ q q q qo 
२५. बुलढाणा १ q q q q q q q q q qo 
२६. अकोला q q q q q q q q q q qo 
२७. वाशिम q q q q q q q q q q qo 
२८. यवतमाळ १ q q q q q q q q q १० 
२९. नागपूर १ q q q q q q q q q qo 
30, वर्धा १ १ १ १ १ १ १ १ १ | १ १० 
३१. भंडारा q q q q १ q q q q q qo 
32. गोंदिया १ १ १ १ १ १ १ १ १ | १ १० 
३३. चंद्रपूर q q q q q q q q q q qo 
३४. गडचिरोली | १ q q q १ q q q q q qo 

एकूण ३४ ३३ ३४ ३४ ३३ ३४ ३३ ३४ । ३३ ३३ । ३३५ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक २०.०९.२०१९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट ४ 
जिल्हा परिषद कार्यालयाचा सुधारीत आकृतिबंध 
अ.क्र जिल्हा कृषि गटविकास =| सहा. लेखा | वरिष्ठ लिपिक- शिपाई एकूण 
अधिकारी अधिकारी अधिकारी | सहाय्यक | टंकलेखक 
(वर्ग-२) (वर्ग-२) 
१ ठाणे q q q q q q ६ 
२ पालघर १ १ १ १ १ १ ६ 
३ रायगड १ १ १ १ १ १ & 
8 रत्नागिरी q q q q q १ ६ 
५ सिंधुदूर्ग १ १ १ १ १ १ & 
& नाशिक q q q q q q & 
9 धुळे q q q q q q & 
८ नंदुरबार १ १ १ q q q ६ 
९ जळगांव १ १ १ १ १ १ & 
Go अहमदनगर 9 q q q q q & 
११ पुणे १ q q q q q & 
१२ सातारा १ १ १ १ १ १ ६ 
१३ सांगली q q q q q q & 
१४ सोलापूर १ १ १ १ q q & 
१५ कोल्हापूर १ १ १ q q q ६ 
१६ | औरंगाबाद १ १ १ १ १ १ ६ 
१७ जालना १ १ १ १ १ १ & 
१८ परभणी q q q q q q & 
१९ हिंगोली १ १ q q q q & 
20 बीड १ १ १ १ १ १ & 
२१ नांदेड q q q q q q नि 
२२ | उस्मानाबाद १ १ q १ १ १ & 
23 लातूर १ १ १ १ १ १ & 
२४ अमरावती १ १ १ १ १ १ & 
24 बुलढाणा १ १ १ १ १ १ & 
२६ अकोला q १ १ १ १ १ & 
२७ वाशिम १ १ १ १ १ १ ६ 
२८ यवतमाळ १ q q q q q & 
२९ नागपूर १ १ १ १ १ १ & 
30 वर्धा १ १ १ १ १ १ & 
३१ भंडारा १ १ १ १ १ १ & 
32 गोंदिया १ १ १ १ १ १ ६ 
३३ चंद्रपूर १ १ १ १ १ १ ६ 
३४ | गडचिरोली १ १ १ १ १ १ & 
एकूण ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ २०४ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३०/मग्रारो-३, दिनांक २०.०९.२०१९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-५ 
तालुका स्तराचा सुधारीत आकृतिबंध 
अ.क्र जिल्हाधिकारी तालुक्यांच्या संख्येनुसार अव्वल कारकूनांची 

कार्यालय मंजूर पदे 
१. ठाणे १५ 
२. रायगड १५ 
३. रत्नागिरी ९ 
ce सिंधुदूर्ग ८ 
प्‌. नाशिक १५ 
वः धुळे ४ 
नंदुरबार & 

; जळगांव १५ 
९. अहमदनगर १४ 
१०. पुणे १३ 
११. सातारा ११ 
१२. सांगली १० 
१३. सोलापूर ११ 
१४. कोल्हापूर १२ 
१५. औरंगाबाद ९ 
१६. जालना 
१७. परभणी ९ 
१८. हिंगोली षु 
१९. बीड ११ 
२०. नांदेड १६ 
२१. उस्मानाबाद ८ 
२२. लातूर १० 
२३. अमरावती १४ 
२४. बुलढाणा १३ 
२५. अकोला ७ 
२६. वाशिम & 
२७. यवतमाळ १६ 
२८. नागपूर १३ 
२९. वर्धा 
३०. भंडारा 
३१. गोंदिया 
३२. चंद्रपूर १५ 
३३. गडचिरोली १२ 

एकूण ३५३ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


